RNINo . MAHBIL / 2012 / 47985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 

अ 


वर्ष - १० , अंक - ३१ ] 


शनिवार , नोव्हेंबर १३ , २०२१ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ 


असाधारण क्रमांक ३१ 


> 


प्राधिकृत प्रकाशन 
प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय आयुक्त , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 
वाचा .-- ( १ ) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपसु -२००१ / सीआर - १-५ , दिनांक 

१ जानेवारी २००१ . 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक - रानिआ / नप -२०१४ / प्र . क्र . १५ / का . - ६ , दिनांक 

२२ मे २०१५ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२० / प्र . क्र . १ - अ / का . - ६ , दिनांक 

६ फेब्रुवारी २०२० . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२१ / प्र . क्र . ०३ / का . - ०६ , दिनांक 

९ नोव्हेंबर २०२१ . 
( ५ ) जिल्हाधिकारी , सोलापूर यांचा प्रस्ताव पत्र क्रमांक २०२१ / नवि -५ / आरआर -४१६ / २०२१ , दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ . 

आदेश 


, 


- 


- 


, 


, 


, 


क्रमांक नपाप्र -१ / कावि -१०५७ / २०२१ .-- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
९ ( २ ) मधील तरतुदीन्वये , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व आरक्षणासह राखून ठेवावयाच्या महिला सदस्य 
संख्या , तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची एकूण सदस्य संख्या सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार 
वैराग व नातेपुते नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित करावयाची आहे . 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ७४ चे पोट - कलम ( २ ) व ( ३ ) च्या परंतुकान्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी नगरपरिषदा / नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित 
करण्याचे अधिकार प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांना वाचामधील संदर्भ क्रमांक १ येथील आदेशान्वये प्रदान केले आहेत . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधील कलम ९ ( २ ) व संदर्भ क्रमांक १ येथील 
आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून वैराग व नातेपुते नगरपंचायतीची सदस्य संख्या सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मध्ये देण्यात 
आलेली आहे . 

वैराग व नातेपुते नगरपंचायतीची सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मध्ये निश्चित केलेल्या सदस्य संख्येनुसार सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची 
आहे . 


( १ ) 


एच -२८१ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - ३१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , १३ नोव्हेंबर २०२१ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४३ 


प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय आयुक्त , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे 


परिशिष्ट " अ " 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे निवडून 

नाव द्यावयाची 


जिल्हा सोलापूर 
राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या रकाना ७ पैकी महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेची विभागणी 
अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या महिला अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या सर्वसाधारण 
जाती- जमाती- मागास 

जाती- जमाती- मागास- महिला 
साठी साठी प्रवर्गासाठी 

साठी साठी प्रवर्गासाठी 
( रकाना ४ ( रकाना ५ ( रकाना ६ 
पैकी ) पैकी ) पैकी ) 


सदस्य 
संख्या 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


9 


८ 


९ 


११ 


वैराग 


१७ 


२ 


५ 


१ 


१ 


० 


३ 


५ 


२ 


नातेपुते 


१७ 


३ 


o 


५ 


P 


२ 


. 


४ 


सौरभ राव , 


प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय आयुक्त , 
नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे , ११ नोव्हेंबर २०२१ . 


BY THE REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL 

COMMISSIONER , PUNE DIVISION , PUNE 


Read .-- ( 1 ) Order No. Napasu - 2001 / C . R. -1-5 , dated 1st January 2001 of Director , Municipal Admin . , 

Mumbai . 
( 2 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai , Order No. RNA / NP - 2014 / CR - 15 / 

Desk - 6 , dated 22nd May 2015 . 
( 3 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai , Order No. RNA / NP - 2020 / CR - 1A / 

Desk - 6 , dated 6th February 2020 . 
( 4 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai , Order No. RNA / NP - 2021 / CR - 03 / 

Desk - 6 , dated 9th November 2021 . 
( 5 ) Collector , Solapur , Proposal No. 2021 / NV - 5 / RR - 416 / 2021 , dated 10th November 2021 . 


1 


Order 


No NPA - 1 / WS / 1057 / 2021 .-- In exercise of the powers under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and as per order mentioned at reference 
No. 3 above after taking into consideration the population figures of Census of India , 2011 ( including the 
population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens ) , the number 
of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for Women ( including the seats 
belonging to SC / ST / BC of Citizens ) and the number of seats to be reserved for SC / ST / BC of Citizen in 
respect of Vairag and Natepute Nagarpanchayat , Solapur district has to be fixed . 


In exercise of the powers conferred by the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 , Section 74 ( 2 ) and ( 3 ) the Director , Municipal Administration has delegated 
the powers to fix the number of seats in respect to Municipal Councils vide its letter mentioned at reference 
No. 1 above . 


Now , Therefore , in exercise of the powers contained in sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 , the Regional Director of 
Municipal Administration , Pune Division , Pune , hereby fixes the number of seats to be elected for Vairag 
and Natepute Nagarpanchayat as in Annexure " A " . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , १३ नोव्हेंबर २०२१ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४३ 


The General election of Vairag and Natepute Nagarpanchayat of District Solapur for the seats 
mentioned in the accompanying Annexure " A " should be held as per this order . 


BY THE REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL 

COMMISSIONER , PUNE DIVISION , PUNE 


ANNEXURE " A " 


District Solapur 


Sr. 
No. 


Name of 

Nagar 
panchayat 


Total 
Number 

of 
Councillors 

to be 
elected 


No. of Seats reserved for 
S.C. S.T. Backward Women 

Class of 
Citizens 


Out of Col. 7 seats reserved for Women 
S.C. 

S.T. Backward General 
( out of ( out of 

Class of Women 
col . 4 ) col . 5 ) Citizens 

( out of 
col . 6 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


8 


9 


10 


11 


1 


Vairag 


17 


2 


0 


5 


LO 


9 


1 


0 


3 


5 


2 


2 


Natepute 


17 


3 


0 


5 


9 


2 


0 


3 


4 


SAURABH RAO , 

Regional Director , 
Municipal Administration 
and Divisional Commissioner , 

Pune Division , Pune . 


Pune , 11th November 2021 . 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडून महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण भाग एक - अ पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेल्या ( खालील तक्त्यामधील 

रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या ) नगरपंचायतींचे सदस्य संख्येचे शुद्धीपत्रक 


, 


, 


, 


" 


क्रमांक नपाप्र -१ / कावि -१०५७ / २०२१ / शुद्धीपत्रक .-- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली जिल्हा पुणेमधील देहू , सोलापूरमधील माढा व महाळुग - श्रीपूर व सातारामधील पाटण नगरपंचायतींमधील एकूण निवडून 
येणाऱ्या सदस्यांची संख्या , त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग 
यांच्या सदस्य संख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या इतर मागासवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित 
करण्यात आली होती . 

परंतु , ज्याअर्थी , सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ , दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मध्ये कलम ९ च्या पोट - कलम ( २ ) मधील खंड ( ड ) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी , सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नपं -२०२१ / प्र . क्र . ३ / का . ०६ , दिनांक 
९ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये नगरपंचायतीच्या सदस्य संख्येबाबत आणि आरक्षणाबाबत शुद्धीपत्रकाद्वारे दुरुस्ती करून विभागीय आयुक्त यांस 
राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत कळविलेले आहे . 

त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद जिल्हा पुणेमधील देहू , सोलापूरमधील माढा व महाळुग - श्रीपूर व सातारामधील पाटण नगरपंचायतीच्या 
निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या निश्चित करणाऱ्या ( खालील तक्त्यामधील रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या ) देहू दिनांक ७ जानेवारी 
२०२१ , माढा दिनांक ११ जानेवारी २०२१ , महाळुग - श्रीपूर दिनांक २० मे २०२१ व पाटण दिनांक ६ जून २०१६ रोजीच्या आदेशात 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे . 

त्यानुसार जिल्हा पुणेमधील देहू , सोलापूरमधील माढा व महाळुग - श्रीपूर व सातारामधील पाटण नगरपंचायतीसाठी सुधारित एकूण 
निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या , त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग 
यांच्या सदस्य संख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या इतर मागासवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या सोबतच्या 
तक्त्यामध्ये जोडलेनुसार दुरुस्त सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 


४ 


राखून ठेवलेली 


रका 


क्र . 


शासन 


अनु . नागरि 


स्त्रियां- अनु . 


अनु . नागरि 


नाव 


राजपत्र 


अनु . नागरि 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ पुणे विभागीय 

( पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेल्या ( खालील तक्त्यामधील रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या ) नगरपंचायतींचे सदस्य संख्येचे शुद्धीपत्रक पूर्वी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली संख्या शुद्धीपत्रकान्वये करावयाची सदस्य संख्या 

टीप 
अ . जिल्ह्याचे नगर- महाराष्ट्र निवडून राखून ठेवलेली सदस्य संख्या रकाना ६ पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

स्य सख्या 

१४ पैकी स्त्रियांसाठी राखून नाव पंचायतीचे द्यावयाची स्त्रियां- अनु . ठेवलेल्या जागांची विभागणी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी सदस्य साठी जाती- जमाती- कांच्या अनु . अनु . नागरि- सर्व- साठी जाती- जमाती- कांच्या अनु . 

सर्व असाधारण संख्या ( ५० साठी साठी मागास- जाती- जमाती- कांच्या साधारण ( ५० साठी साठी मागास- जाती- जमाती- कांच्या साधारण भाग १ - अ टक्के ) 

वर्गासाठी साठी साठी मागास टक्के ) 

वर्गासाठी साठी साठी मागास पुणे रकाना वर्गासाठी 

रकाना वर्गासाठी विभागीय ७ पैकी ८ पैकी रकाना 

१५ पैकी १६ पैकी रकाना पुरवणीमध्ये 

९ पैकी प्रसिद्धीचा क्रमांक व दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


रकाना 


रकाना 


१७ पैकी 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


१ पुणे 


देहू 


१७ 


९ 


३ 


१ 


५ 


२ 


४ 


९ 


३ 


१ 


२ 


२ 


r 


५ ( O 


( ) 


क्रमांक न.पा.प्र . - १ / 
कावि -४७ / २०२१ दिनांक 


७-१-२०२१ 


टीप.- ( १ ) सोडत पद्धतीने ठरविण्यात 
येईल 
, तसेच 
अनुसूचित जमातीसाठी सोडत 
निघालेस रकाना क्रमांक १ ९ मधील संख्या १ होऊन रकाना क्रमांक २१ मधील संख्या ४ होईल . 


पुणे विभागीय पुरवणी , १३ नोव्हेंबर २०२१ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४३ 


२ सोलापूर माढा 


१७ 


४ 


० 


५ 


४ 


९ 


४ 


० 


४ २ 


० 


२ 


५ 


क्रमांक न.पा.प्र . - १ / कावि -५० / २०२१ दिनांक 


११-१-२०२१ 


१७ 


९ 


४ 


० 


५ 


२ 


३ 


९ 


४ 


४ २ 


२ 


५ 


महाळुग क्रमांक श्रीपूर न.पा.प्र . - १ / 

कावि -४ ९ ० / २०२१ दिनांक २०-५-२०२१ 


५ 


शुद्धीपत्रक 
-- 
चालू 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


सातारा 


पाटण 


क्रमाक 


१७ 


९ 


३ 


१ 


५ 


२ 


o 


३ 


४ 


९ 


३ 


१ 


४ 


२ 


० 


२ 


५ 


न.पा.प्र . - १ / 
कावि -२१८ / २०१६ , दिनांक 


६-६-२०१६ 


टीप . - सन २०१६ साली पाटण नगरपंचायतीची 
पहिलीच निवडणूक 
असलेने अनुसूचित 
जमातीसाठी अनुज्ञेय 
असलेले १ पद 
सोडतीद्वारे अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी आरक्षित झाले होते . विद्यमान होणान्या निवडणुकीसाठी सदर पद अनुसूचित जमाती साठी आरक्षित होणार 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


सौरभ राव , 


प्रादेशिक 
संचालक 
तथा 
विभागीय 
आयुक्त 
, नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे 
, 
११ 
नोव्हेंबर 
२०२१ 
. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . 


- 


पुणे विभागीय पुरवणी , १३ नोव्हेंबर २०२१ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४३ 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


